प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
जून, २०२४ च्या अधिवेडानात अतिरिक्त 
अर्थसंकल्पीय vere विधानमंडळ 
सदस्य व इतरांना वाटप करण्यासाठी 
बॅग्ज खरेदी करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४.०५.२०२४. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: भांखस-२०१४ / 
प्र.क्र.८२/भाग-॥ /उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.२५/अर्थ-३, 
दि.१४.२.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५ /उद्योग-४, दि.२४.०८.२०१७. 
४) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: भाखसं-२०२१/ 
प्र.क्र.८/उद्योग-४, दि.०७.०५.२०२१. 
५) शासन परिपत्रक, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२०१७ / 
३८८/प्र.क्र.१२२ / उद्योग-४, दि.१२.०९.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२४-२०२५ चा अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी प्रचलित प्रथेप्रमाणे 
अर्थसंकल्पीय प्रकाशने वितरणाकरीता लहान बॅग्ज (Brief case) GS} करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२४-२०२५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी विधानमंडळ सदस्य व 
इतरांना अर्थसंकल्पीय प्रकाशने पेनड्राईव्हमधून बॅगेसह वाटप करण्यासाठी ८८२ लहान बँग 
(Brief case) निविदा प्रकियेव्दारे खरेदी करण्यासाठी अंदाजे रु. २४,९१,६५०/- व विधानमंडळात 
मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करण्यासाठी ०२ लहान लेदर बॅग्ज (LD 
file case Flap DLX) दरपत्रकाव्दारे खरेदी करण्यासाठी अंदाजे रु.१२,१५४/- अज्ञा एकूण 
अंदाजित रु.२५,०३,८०४/- लक्ष (रुपये पंचवीस लक्ष तीन हजार आठशे चार फक्त) इतक्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर खरेदी संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीच्या सुधारीत नियमपुस्तिकेतील” प्रचलित तरतूदीस अनुसरुन आणि 
अनुषंगिक शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत 
केलेल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (खुद्द) खरेदी समिती मार्फत करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 


२. यावर होणारा खर्च सन २०२४ - २५ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. जी-४, मुख्य लेखाशीर्ष, 
२०५२- सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा,०९०, सचिवालय, (००)(०१) वित्त विभाग (२०५२०२३२), 
१३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला,उप विभाग-चार, 
अनुक्रमांक-८ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५२४१५५७४८८५०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=476d37b83707d4fa8d08 1 fe85 145aa8df78154c9 


8a1889573cd2900918d397e5, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


JOTI BA JAD H AV serialNumber=A256E2285AACFD4CDF1A5A468970133F2 
13ECCOC01D84AA031BA50479F2EEF89, cn=PANDURANG 
JOTIBA JADHAV 
Date: 2024.05.24 16:10:55 +05'30' 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय,मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (व्हीएलसी शाखा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
८. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
१०.सह सचिव / अवर सचिव (रोख शाख), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११.सह सचिव / कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-५), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती, अर्थ-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


